RNI No. MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ३, अंक ७( ३) ] 


शुक्रवार , जानेवारी २७, २०१७ / माघ ७, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ११ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 


अधिसूचना 
जा . क्र . ठामपा/ निवि / आयुक्त / १०६३, दिनांक २६ जानेवारी २०१७ 


ज्याअर्थी, विद्यमान ठाणे महानगरपालिकेची मुदत दिनांक ५ मार्च २०१७ रोजी संपत आहे, आणि ; 
ज्याअर्थी, उक्त मुदत संपण्यापूर्वी नवीन महानगरपालिकेच्या स्थापनेसाठी सार्वत्रिक निवडणूक होणे आवश्यक आहे, आणि ; 

ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांचे आदेश क्रमांक रानिआ/ मनपा-२०१७ / प्र.क्र . २ / का -०५, दिनांक ११ जानेवारी २०१७ अन्वये 
निवडणुकीचा कार्यक्रम निश्चित करून तो अधिसूचित करणेबाबत निर्देश दिलेले असून , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , कलम १४ ( २) चे 
अधिकार महापालिका आयुक्त , यांना प्रदान केले आहेत. 

त्याअर्थी, मी , संजीव जयस्वाल, आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियम अनुसूची प्रकरण १ निवडणूक नियमाखालील नियम ८ अन्वये ठाणे महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक -२०१७ साठी प्रभाग क्र . १ ते 
३३ च्या निवडणुकीसाठी खालीलप्रमाणे निवडणूक कार्यक्रम अधिसूचित करीत आहे : 


अ.क्र . 


निवडणुकीचा टप्पा 

( २ ) 


टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 

( ३ ) 


( १ ) 


१. 


नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या 
वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध असल्यास कालावधी. 
वरील नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी 


२ . 


२७/०१/२०१७ ( शुक्रवार ) सकाळी ११.०० ते 
०३/०२/२०१७ ( शुक्रवार ) दुपारी २.०० पर्यंत 
२७/०१/२०१७ ( शुक्रवार ) ते ०३/०२/२०१७ ( शुक्रवार ) 
( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० पर्यंत ) 
०४/०२/२०१७ ( शनिवार) ( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ) 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


३ . 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


४ . 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 
करण्याचा दिनांक 


५ . 


उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


०७/०२/२०१७ ( मंगळवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) ( रविवार 
दिनांक ०५/०२/२०१७ रोजी उमेदवारी मागे घेता येणार नाही . ) 


( १ ) 


भाग दोन - ११-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जानेवारी २७, २०१७/ माघ ७, शके १९ ३८ 


अ.क्र . 


निवडणुकीचा टप्पा 

( २ ) 


टप्पा सुरु करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 

( ३ ) 


( १ ) 


६ . 


०८/०२/२०१७ ( बुधवार ) ( सकाळी ११.०० पासून ) 
०८/०२/२०१७ ( बुधवार ) 


७ - अ 


निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 
अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 
प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणे . 
महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
अधिकाऱ्याने मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणे . 


७ - ब 


०८/०२/२०१७ ( बुधवार ) 
०८/०२/२०१७ ( बुधवार ) 


७ - क 


८ . 


आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


२१/०२/२०१७ ( मंगळवार ) ( सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी 
५.३० पर्यंत ) 


९ . 


मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


२३/०२/२०१७ ( गुरुवार ) ( सकाळी १०.०० पासून ) 
२८/०२/२०१७ ( मंगळवार ) पर्यंत 


१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 


प्रस्तुत , सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग निहाय खालीलप्रमाणे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून , 

संबंधित 
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयातून वरील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे नामनिर्देशनपत्रे देणे, स्वीकारणे, नामनिर्देशनपत्रांची छाननी करणे 
तसेच निवडणूक चिन्हांचे वाटप करणे व निवडणुकी संदर्भातील इतर सर्व कामकाज पार पाडण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 
निवडणूक निर्णय अधिकारी / सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे नाव, हुद्दा व त्यांचे कार्यालयाचा पत्ता खालीलप्रमाणे आहे : 
निवडणूक निर्णय अधिकारी 

सहायक निवडणूक निर्णय नेमून दिलेले प्रभागांच्या परिसराचे निवडणूक निर्णय अधिकारी 
अधिकारी १,२ व ३ 

यांचे कार्यालयाचा पत्ता 


अ . क्र . 


प्रभाग 


नाव 


१ . 


ओवळा , मानपाडा, 


बाळकुम इ . 


माजिवडा मानपाडा 
प्रभाग समिती कार्यालय , 

हायलॅण्ड रोड , 
वर्धमान कॉम्प्लेक्स 
जवळ , ठाणे ( प. ). 


२ . 


हॅप्पी व्हॅली, 

पवारनगर , 
वर्तकनगर इ. 


डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 

प्रदर्शन व स्मृती सभागृह , 
बेथनी हॉस्पीटल जवळील इमारत , 
पोखरण रोड नं .२, ठाणे ( प.) . 


श्री . शिवाजी पाटील , १. श्रीम. प्रशांती माने , १,२,३,८ 
उप जिल्हाधिकारी , तहसीलदार , झोपडपट्टी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन . पुनर्वसन प्राधिकरण , ठाणे 

२. श्री . मारुती गायकवाड , 
सहायक आयुक्त , ठामपा . 
३. श्री . प्रशांत पाठक , 

कार्यकारी अभियंता , ठामपा. 
श्री . प्रशांत सुर्यवंशी, १. श्रीम. प्रतिभा वराळे , ४ , ५,७ 
उप जिल्हाधिकारी, विशेष कार्यकारी 
( अति / निष्का) बोरीवली दंडाधिकारी , 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे . 
२. श्रीम . 

अनुराधा बाबर , 
सहायक आयुक्त , ठामपा. 
३. श्री . नितिन म . पवार , 

कार्यकारी अभियंता, ठामपा. 
श्री . श्रीधर बोधे, १. श्रीम . मिनल कृष्णा दळवी, ६,१३,१४ 
उप जिल्हाधिकारी , अपर तहसीलदार ( अकृषिक ) , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन ठाणे. 
प्राधिकरण , ठाणे . २. श्रीम. अनघा पगारे , 

सहायक आयुक्त , ठामपा 
३. श्री . प्रदिप घाडगे , 
कार्यकारी अभियंता, ठामपा . 


३ . 


लोकमान्यनगर, 


वर्तकनगर प्रभाग समिती 
करवालोनगर इ. कार्यालय , वर्तकनगर , ठाणे (प.). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जानेवारी २७, २०१७ /माघ ७, शके १ ९ ३८ 


३ 


. 


अ . क्र . 


निवडणूक निर्णय अधिकारी 


नेमून दिलेले 


प्रभागांच्या परिसराचे 


सहायक निवडणूक निर्णय 

अधिकारी १, २ व ३ 


निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांचे कार्यालयाचा पत्ता 


प्रभाग 


नांव 


४ . 


१५,१६,१७ 


इंदिरानगर, श्रीनगर , 
किसननगर -२, इ. 


श्री . जीवन गलांडे, 
उप जिल्हाधिकारी 
( पुनर्वसन) ठाणे , 
जिल्हा ठाणे . 


१. श्री . आकाश लिगाडे, 
तहसीलदार ( संगायो ), 
मनपा क्षेत्र , ठाणे 
२. श्रीम . सस्मिता फणसे, 


आयटीआय वर्कशॉप 
इमारत ( पश्चिम गेट ) 

वागळे इस्टेट , 


रामनगर , 

ठाणे ( प .) 


५ . 


६ . 


. 


सहायक आयुक्त , ठामपा . 
३. श्री . प्रकाश खडतरे , 

कार्यकारी अभियंता, ठामपा . 
श्रीम . संगिता टकले, १. श्रीम .निलीमा सुर्यवंशी, १८,१ ९ 

किसननगर नं .- १ , 

वागळे प्रभाग समिती 
उप नियंत्रक, तहसीलदार , झोपडपट्टी 

आनंदनगर, गांधीनगर , इ. कार्यालय, अॅपलॅब 
शिधावाटप ( फ ), पुनर्वसन प्राधिकरण , बांद्रा. 

कंपनीजवळ , ठाणे (प .) 
परिमंडळ ठाणे. 

२. श्री . प्रदिप मकेश्वर , 
सहायक आयुक्त , ठामपा . 
३. श्री . अर्जुन अहिरे, 

कार्यकारी अभियंता, ठामपा. 
श्री . अमोल यादव , १. श्री . विनोद खिरोळकर , २०,२१,२२ 

कोपरी कॉलनी, दादोजी कोंडदेव स्टेडीयम , 
नोंदणी उप महानिरीक्षक , सहायक जिल्हा पुरवठा 

भास्कर कॉलनी, महागिरी, ठाणे ( प.) 
ठाणे. अधिकारी, पालघर 

सेन्ट्रल जेल, इ. 
२. श्री . मदन सोंडे, 
सहायक आयुक्त , ठामपा . 
३. श्री. हतिमअली हकीमुद्दीन , 

कार्यकारी अभियंता, ठामपा. 
श्रीम . शारदा पोवार , १. श्रीम . अंजली गणपतराव १०,११,१२ साकेत , श्रीरंग, उथळसर प्रभाग समिती 
प्रादेशिक अधिकारी , कानडे ऊर्फ अंजली सुनिल पवार , 

सिध्देश्वर तलाव , इ. 

कार्यालय , जोगिला मार्केट , 
एमआयडीसी, ठाणे . करमणूक कर अधिकारी , 

उथळसर, ठाणे ( प.) 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , ठाणे . 
२. श्री . झुंजार परदेशी, 
सहायक आयुक्त, ठामपा. 
३. श्री . हणमंत येमेलवाड , 

कार्यकारी अभियंता, ठामपा. 
श्री . अभिजीत घोरपडे, १. श्रीम . रचना इंदुरकर , ९, २३,२४,२५ 

पारसीकनगर , 

कळवा प्रभाग समिती 
उप जिल्हाधिकारी, सिडको . तहसीलदार , मुंबई महानगर 

मनिषानगर, विटावा, कार्यालय, कळवा, ठाणे ( प.) 
प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा. 

आतकोनेश्वर नगर , इ . 
२. श्रीम . चारुशिला पंडीत , 
सहायक आयुक्त , ठामपा . 
३. श्री . अरविंद इताडकर , 
कार्यकारी अभियंता, ठामपा. 


७ . 


८ . 


भाग दोन - ११-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जानेवारी २७, २०१७/ माघ ७, शके १ ९ ३८ 


अ . क्र . 


निवडणूक निर्णय अधिकारी 


सहायक निवडणूक निर्णय 


नेमून दिलेले 


प्रभागांच्या परिसराचे 


निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांचे कार्यालयाचा पत्ता 


अधिकारी १,२ व ३ 


प्रभाग 


नांव 


९ . 


हनुमाननगर, संजयनगर, इ. कौसा स्टेडीयम जॉगींग पार्क 

समोर हॉल क्र .१ , कौसा, 

ठाणे. 


१० . 


किस्मत कॉलनी , 
नशेमन कॉलनी, इ . 


कौसा स्टेडीयम मधील 
बॅडमिंटन हॉल इमारत , 
पहिला मजला, कौसा, ठाणे . 


श्री . विजय पाटील , १. श्री .विजय वाकोडे, २६,३१ 
उप जिल्हाधिकारी (सिडको ) तहसीलदार , झोपडपट्टी 

पुनर्वसन प्राधिकरण, बांद्रा. 
२. श्री . शंकर पाटोळे , 
सहायक आयुक्त , ठामपा . 
३. श्री . धनंजय गोसावी, 

कार्यकारी अभियंता, ठामपा . 
श्री . संजय जाधव , 

१. श्री . गणेश सांगळे , ३०,३२ 
मुद्रांक जिल्हाधिकारी , 

तहसीलदार , 
अंधेरी. 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण , मुंबई . 
२. श्री . विजय जाधव , 
सहायक आयुक्त , ठामपा. 
३. श्री . सुधीर गायकवाड , 

कार्यकारी अभियंता, ठामपा. 
श्री . जलसिंग वळवी, १. श्री . आय.जी. चप्पलवार , २७,२८ , 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी , नायब तहसीलदार ( संगोया ), 
ठाणे . 

ठाणे . 
२. श्री . दत्तात्रय देवरे , 
सहायक आयुक्त , ठामपा 
३. श्री . सुनिल पाटील, 
कार्यकारी अभियंता , 

शहर विकास , ठामपा. 
डॉ . श्री . दादाराव दातकर , 

१. श्री . समीर भिमराव घारे , २९ , ३३ 
मुद्रांक जिल्हाधिकारी, मुंबई . तहसीलदार ( सर्वसाधारण ) , 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , ठाणे . 
२. श्री . मनोज तायडे, 
कार्यकारी अभियंता , ठामपा . 
३. श्री . भिवापूरकर , 
कार्यकारी अभियंता , ठामपा . 


११. 


दिवा, आगासन, खर्डी, कौसा स्टेडीयम जॉगींग पार्क 
चर्नीपाडा, इ. समोर, हॉल क्र . २ , कौसा, 

ठाणे . 


१२ 


खर्डी, डायघर , 
देसाई गाव इ. 


कौसा स्टेडीयम मधील 
बॅडमिंटन हॉल इमारत , 
तळमजला, 

कौसा, ठाणे. 


आचारसंहिता पथक प्रमुख यांचे नाव , हुद्दा व त्यांचे कार्यालयाचेठिकाण खालीलप्रमाणे आहे : 


. 


अनु . क्र . 


आचारसंहिता पथक प्रमुख 


कार्यक्षेत्र 


आचारसंहिता पथक प्रमुख 

यांचे 
कार्यालयाचा पत्ता 


१ . 


श्रीम . वैदेही रानडे, 
महाव्यवस्थापक , 
( भूसंपादन ) एम.आय.डी.सी. , मुंबई 


संपूर्ण ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र , ठाणे महानगरपालिका प्रशासकीय भवन (मुख्यालय ), 
एकूण १ ते ३३ प्रभाग 

JNNURM कक्षासमोरील कार्यालय , 
पाचपाखाडी, ठाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जानेवारी २७, २०१७/ माघ ७, शके १ ९ ३८ 


५ 


उमेदवाराचे हिशोब तपासणी पथक प्रमुख यांचे नाव, हुद्दा व त्यांचेकार्यालयाचेठिकाण खालीलप्रमाणे आहे : 
अनु . क्र . उमेदवाराचेहिशोब तपासणी 

कार्यक्षेत्र 

उमेदवाराचेहिशोब तपासणीपथक प्रमुख 
पथक प्रमुख 

यांचे कार्यालयाचा पत्ता 
१ . श्री . राहुल उत्तम गायकवाड , 

ठाणे महानगरपालिका प्रशासकीय भवन (मुख्यालय ) , 
सहायक संचालक ( लेखा) , 

महानगरपालिका क्षेत्र , तळ मजला, जकात विभाग व दक्षता पथक कार्यालय , 
धर्मादाय आयुक्त यांचे कार्यालय , एकूण १ ते ३३ प्रभाग पाचपाखाडी , ठाणे . 


संपूर्ण ठाणे 


संजीव जयस्वाल, 
महापालिका निवडणूक अधिकारी तथा 

आयुक्त , 
ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 


. 


ठिकाण : ठाणे. 
दिनांक : २६ जानेवारी २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


